Reg.No.NPCITY / 236 / 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ , अंक २१ ] 


सोमवार , नोव्हेंबर २२ , २०२१ / अग्रहायण १ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे १३ , किंमत : रुपये १८.०० 


, 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


, 


1 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


भाग १ - अ ( असा . ) ( ना . वि . पु ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ६ . 


- 


, 


I 


राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील अधिसूचना क्र . रानिआ - जिपपंस - २०२० - प्रक्र . ० ९ - का .७ , दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२० व 
१५ नोव्हेंबर २०२१ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा , पंचायती समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ अधिनयम , ५ ) 
च्या कलम ५८ , पोट - कलम ( १ ) खंड ( अ ) खाली गोंदिया जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे तिरोडा पंचायत 
समिती जितक्या निर्वाचक गणामध्ये विभागण्यात येईल , त्या निर्वाचक गणामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांकरिता ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील . ते 
निर्वाचक गण दर्शविणा - या क्रमांक कलि - जिपपंस - कावि - १३७-२०२० , दिनांक ११ नोव्हेंबर , २०२० आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व 
पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ अधिनियम , ५ ) च्या कलम १२ च्या पोट - कलम ( १ ) मध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त तिरोडा 
पंचायत समिती क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता . त्या अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वंकष विचार करून मी , कलम 
१२ , पोट - कलम ( १ ) सह , राज्य निवडणूक आयुक्तांची अधिसूचना क्रमांक एसईसी -१० ९ ६ / प्र.क्र . - ३४ / पंस , दिनांक १ ९ नोव्हेंबर १ ९९ ६ अन्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


1 


आदेश 


क्रमांक कलि - जिपनि - कावि -१ ९३-२०२१. 


, 


5 


ज्याअर्थी , महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायती समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ च्या महाराष्ट्र अधिनियम ५ ) च्या कलम ९ , पोट - कलम ( १ ) 
अन्वये राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ - जिपपंस - २०२० - प्र.क्र . ० ९ - का .७ , दिनांक १४ फेब्रुवारी , २०२० च्या 
आदेशान्वये त्यांनी तिरोडा पंचायत समितीच्या बाबतीत खालील दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे . 


, 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ च्या महाराष्ट्र अधिनियम ५ ) च्या कलम १२ च्या 
पोट - कलम ( २ ) अन्वये आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या क्रमांक रानिआ - जिपपंस २०२० - प्र.क्र . ० ९ - का . ७ , दिनांक १४ फेब्रुवारी , २०२० च्या 
पत्रान्वये त्यांनी तिरोडा पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
ना . - एक - अ -१ ( १६६५ ) . 

( १ ) 


व 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २२ , २०२१ / अग्रहायण १ , शके १ ९ ४३ 


, 


, 


- 


यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व इतर सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या 
स्त्रियांसाठी धरून राखून ठेवावयाच्या जागा ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत. 
( १ ) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या - 

१४ ( चौदा ) 
( २ ) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
( अ ) अनुसूचित जाती 

०२ ( दोन ) 
( ब ) अनुसूचित जमाती 

०१ ( एक ) 
( क ) नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 

०३ ( तीन ) 
( ३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून 

ठेवावयाच्या 
जागा धरून ) राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा - 

०७ ( सात ) 
( ४ ) उपरोक्त क्रमांक ( ३ ) पैकी वरील क्रमांक ( २ ) मधील ( अ ) , ( ब ) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , 

अनुसूचित जमाती , व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
खालीलप्रमाणे राहील. 
( अ ) अनुसूचित जाती 

०१ ( एक ) 
( ब ) अनुसूचित जमाती 

०१ ( एक ) 
( क ) नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 

०२ ( दोन ) 
( ५ ) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

०३ ( तीन ) 
२. त्याअर्थी , आता , राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक एसईसी -१० ९ ६ / प्र.क्र . / ३४ - पंस , दिनांक १ ९ नोव्हेंबर 
१ ९९ ६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९९ ६ ( १ ९ ६२ च्या महाराष्ट्र अधिनियम ५ ) 
च्या कलम १२ च्या पोट - कलम ( १ ) खाली मी , नयना गुंडे , गोंदिया जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचक गणात 
विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून , ज्या निर्वाचक गणांमध्ये 
अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते निवडणूक विभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 
या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 
पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक -२०२१ , ता . तिरोडा 
निवडणूक निर्वाचक गणाचे ग्राम पंचायतीची 

प्रदेशाची व्याप्ती अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती / 
विभागाचे नाव नावे 

नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व 

स्त्रियांकरीता राखीव जागा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
अर्जुनी - ३० ५ ९ - परसवाडा 

परसवाडा 

सार्वसाधारण 
बघोली 

बघोली 


, 


f 


3 . 


अ . 


क्र . 


नाव 


१ 


परसवाडा 


इंदोरा बुज . 


इंदोरा बुज . 
सावरा , 


सावरा 


पिपरीया 
बिहीरीया 
चांदोरी खुर्द 
खैरलांजी 


बोंडरानी 
पिपरीया 
बिहीरीया 
चांदोरी खुर्द 
खैरलांजी 


एकूण . 


८ 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २२ , २०२१ / अग्रहायण १ , शके १ ९ ४३ 


३ 


3 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ६ ) 


( ३ ) 
६० - अर्जुनी 
बोदा 
गोंडमोहाडी 


( ४ ) 
अर्जुनी 


सर्वसाधारण 


( ५ ) 
अर्जुनी 
बोदा 
गोंडमोहाडी , 
किंडगीपार 
अत्री 


अत्री 


एकूण .. 


४ 


4 


एकूण .. 


१२ 


१४ 


२ 


सेजगांव - ३१ 


६१ - सेजगांव 


नामाप्र ( महिला ) 


सेजगांव 
बोरा 
सोनेगांव 
नहरटोला 
डब्बेटोला 


सेजगांव 
बोरा 
सोनेगांव 
नहरटोला 
डब्बेटोला 


करटी बुज . 


करटी बुज . 


एकूण . 


६ 


६ 


६२ - चिरेखनी 


नामाप्र ( महिला ) 


चिरेखनी 
काचेवानी 
पालडोंगरी 


चिरेखनी 
काचेवानी 
पालडोंगरी , 
भूराटोला 
जमुनिया 
बेरडीपार 


जमुनिया 
बेरडीपार 


एकूण 


६ 


एकूण 


११ 


१२ 


३ 


३२ - सुकडी डाक 


६३ - इंदोरा खुर्द 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


इंदोरा खुर्द 
मंगेझरी 


गुमाधावडा 
निमगांव 
पिंडकेपार 
बोदलकसा 
खडकी 


इंदोरा खुर्द 
मंगेझरी 
कोडोबर्रा 
घोटी 
गोंविदटोला 
गुमाधावडा 
निमगांव 
पिंडकेपार 
बोदलकसा , रूस्तमपुर 
खडकी 
बरबसपुरा 


, 


बरबसपुरा 


एकूण 


८ 


१२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २२ , २०२१ / अग्रहायण १ , शके १ ९ ४३ 


, 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


६४ - सुकडी डाक 


अनु . जाती 


सुकळी 
मेंढा 
बेरडीपार 


सुकळी 
मेंढा 
बेरडीपार , 
खुर्शीपार 
आलेझरी , बालापुर 
भजेपार 


आलेझरी 
भजेपार 


एकूण . 


७ 


एकूण . 


१३ 


१ ९ 


४ 


३३ - ठाणेगांव 


६५ - चिखली 


नामाप्र 


चिखली 
मेंदीपुर 
खैरबोडी 
चुरडी 
भिवापुर 
डोंगरगांव 
खमारी 


चिखली 
मेंदीपुर 
खैरबोडी , नंदनगर 
चुरडी 
भिवापुर 
डोंगरगाव 
खमारी 


एकूण 


७ 


८ 


६६ - ठाणेगांव 


सर्वसाधारण 


ठाणेगांव 
लाखेगांव 
बोपेसर 


ठाणेगांव 
लाखेगांव 


बोपेसर , 


खोडगांव 


गराडा 


गराडा 
बिर्सी 
मलपुरी 


बिर्सी 
मलपुरी 


एकूण . 


६ 


७ 


एकूण 


१३ 


१५ 


५ 


३४ - कवलेवाडा 


६७ - कवलेवाडा 


कवलेवाडा 


कवलेवाडा 


सर्वसाधारण 


बेलाटी बुज . 


बेलाटी बुज . 


मांडवी 
करटी खुर्द 
मुंडीपार 
मरारटोला 
पुजारीटोला 


मांडवी 
करटी खुर्द 
मुंडीपार 
मरारटोला 
पुजारीटोला 


एकूण 


७ 


७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २२ , २०२१ / अग्रहायण १ , शके १ ९ ४३ 


५ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


६८ - मुंडीकोटा 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


मुंडीकोटा 
खुडखुडी 
भंबोडी 
सालेबर्डी 
घोगरा 


मुंडीकोटा 
खुडखुडी 
भंबोडी 
सालेबर्डी 


घोगरा , 


घाटकुरोडा 


पाटीलटोला 
घाटकुरोडा 
चांदोरी बुज . 


चांदोरी बुज . 


बिरोली 


बिरोली , 


सोनोली 


एकूण 


८ 


१० 


एकूण 


१५ 


१७ 


६ 


३५ - सरांडी 


६ ९ - सरांडी 


सरांडी 


सरांडी 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


बयवाडा 


बयवाडा 


नवरगांव 


नवरगांव 
गांगला 
खोपडा 


गांगला 


खोपडा , 


विहिरगांव 
धादरी 


इशापुर 
विहिरगांव 
धादरी , उमरी 


एकूण . . 


७ 


९ 


७० - केसलवाडा 


अनु . जमाती ( महिला ) 


, 


केसलवाडा 
सेलोटपार 
मुरपार 
सोनेखारी 
पांजरा 
मनोरा 
नवेगांव खुर्द 
लेदडा 
येडमाकोट 


केसलवाडा 
सेलोटपार 
मुरपार , 

सोनेखारी 
खैरी , खेडेपार 
पांजरा 
मनोरा 
नवेगांव खुर्द 
लेदडा 
येडमाकोट 


एकूण 


९ 


9 


११ 


एकूण . 


१६ 


२० 


ना . - एक - अ -२ ( १६६५ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २२ , २०२१ / अग्रहायण १ , शके १ ९ ४३ 


, 


अनुसूची - चालू 


( 
१ 
) 


( 
२ 
) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) ) 


७ 


३६ - वडेगांव 


७१ - वडेगांव 


वडेगांव 


वडेगांव 


सर्वसाधारण 


सातोना 


सातोना 


बोरगांव 


बोरगांव 


मारेगांव 


मारेगावं 


चोरखमारा 


चोरखमारा 


सिल्ली 


सिल्ली 


माल्ही 


माल्ही 


एकूण . 


७ 


७ 


७२ - कोयलारी 


कोयलारी 


कोयलारी 


अनु . जाती ( महिला ) 

) 


कोडेलोहारा 


कोडेलोहारा 


सर्रा 


सर्रा , निलागोंदी 


लोणारा 


लोणारा , नांदलपार 


सितेपार 


सितेपार 


कुलपा 


कुलपा 


मुरमाडी 


मुरमाडी 
नवेझरी 


नवेझरी 


एकूण . 


१० 


एकूण . . 


१५ 


१७ 


एकूण . . १४ गणाचे ... 


९ ५ 


११४ 


गोंदिया : 
दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१ . 


नयना गुंडे , 
जिल्हाधिकारी , गोंदिया . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २२ , २०२१ / अग्रहायण १ , शके १ ९ ४३ 


७ 


, 


भाग १ - अ ( असा . ) ( ना . वि . पु ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ७ . 


मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक रानिआ - जिपपंस - २०२० - प्र.क्र . ० ९ - का -७ , दिनांक १४ फेब्रुवारी , २०२० 
व १५ नोव्हेंबर , २०२१ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ ( सन १ ९ ६२ चा 
अधिनियम ५ ) च्या कलम ५८ , पोट - कलम ( १ ) खंड ( अ ) खाली गोंदिया जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचिमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
गोंदिया पंचायत समिती जितक्या निर्वाचक गणामध्ये विभागण्यात येईल , त्या निर्वाचक गणामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा 
मागास वर्ग प्रवर्ग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांकरिता जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निर्वाचक गण आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास वर्ग प्रवर्ग स्त्रियांसह ) राखून ठेवण्यात येतील ते निर्वाचक गण दर्शविणारा क्रमांक कलि - जिपनि - कावि - ३३४ 
२०२० , दिनांक ११ नोव्हेंबर , २०२० चा आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ ( सन १ ९ ६२ चा महा . 
अधि .५ वा ) च्या कलम १२ , पोट - कलम ( १ ) मध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त गोंदिया पंचायत समिती क्षेत्रातील रहिवाश्यांच्या माहितीसाठी 
प्रसिद्ध करण्यात आला होता . त्याअनुसरून आलेल्या हरकतीचा सर्वंकश विचार करून मी , कलम १२ , पोट - कलम ( १ ) सह . राज्य निवडणूक आयुक्तांची 
अधिसूचना क्रमांक या एस.ई.सी. - १० ९ ६ - प्र.क्र . ३४ - प.रा . , दिनांक १ ९ नोव्हेंबर , १ ९९ ६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निम्नोक्त आदेश 
देत आहे . 


, 


आदेश 


क्रमांक कलि - जिपनि - कावि -१ ९४-२०२१. 


ज्याअर्थी , महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( सन १ ९ ६२ च्या महा . अधि . ५ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये राज्य 
निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ - जिपपंस - २०२० - प्र.क्र . ० ९ - का -७ , दिनांक १४ फेब्रुवारी , २०२० च्या आदेशान्वये 
त्यांनी गोंदिया पंचायत समितीच्या बाबतीत दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे ; 

आणि , ज्याअर्थी महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( सन १ ९ ६२ च्या महा . अधि . ५ वा ) च्या कलम १२ चा पोट 
कलम ( २ ) अन्वये आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या क्रमांक रानिआ - जिपपंस - २०२० - प्र.क्र . ० ९ - का -७ , दिनांक १४ फेब्रुवारी , २०२० च्या पत्रान्वये त्यांनी 
गोंदिया पंचायत समितीच्या बाबतीत खालील दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागास वर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून 
ठेवलेल्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास वर्ग प्रवर्ग स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा ) राखून 
ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 


, 


२८ 


( अठ्ठावीस ) 


( १ ) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या . 

) 
( २ ) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास वर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून 

ठेवावयाच्या जागांची संख्या . 


( अ ) अनुसूचित जाती 


03 


( तीन ) 


( ब ) अनुसूचित जमाती 


03 


( तीन ) 


क ) नागरिकांचा मागास वर्ग प्रवर्ग 


०७ 


( सात ) 


१४ 


( चौदा ) 


( ३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास वर्ग प्रवर्ग स्त्रियांसाठी 

राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा . 


( ४ ) उपरोक्त क्रमांक ( ३ ) पैकी वरील क्रमांक ( २ ) मधील अ , ब , क येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , 

अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
खालीलप्रमाणे राहील. 


०२ 


( दोन ) 


( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 


०२ 


( दोन ) 


( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


०४ 


( चार ) 


( ५ ) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 


०६ 


( सहा ) 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २२ , २०२१ / अग्रहायण १ , शके १ ९ ४३ 


1 


त्याअर्थी , आता , राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक एस.ई.सी. - १० ९ ६ - प्र.क्र . ३४ - प.रा . , दिनांक १ ९ नोव्हेंबर , १ ९९ ७ 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९९ ६ ( सन १ ९ ६२ चा महा . अधि . ५ वा ) च्या 
कलम ५२ चा पोट - कलम ( १ ) खंड ( अ ) खाली मी , नयना गुंडे , गोंदिया जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचक 
गणात विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून , ज्या निर्वाचक 
गणांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांचा मागास वर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निवडणूक विभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 

( ६ ) या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


अनुसूची 
गणात समाविष्ट गावांची संख्या 


तालुक्याचे नाव 


निवडणूक 
गटाचे नाव 


निर्वाचण गणाचे 
नाव व क्रमांक 


अनु . जाती / अनु . जमाती / 
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व 
स्त्रियांकरिता राखीव जागा 

( ५ ) 


व क्रमांक 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


गोंदिया 


१ - बिरसोला 


१ - बिरसोला 


सर्वसाधारण 


१ – बिरसोला 

भादयटोला 


२ - कासा 

ब्राम्हणटोला 
पुजारीटोला 


३ - जिरुटोला 


४ - चंगेरा 

सेरकाटोला 


५ - कोरणी 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


२ - बनाथर 


१ – सतोना 


सर्वसाधारण 


२ - बनाथर 

जगनटोला 


३ - कोचेवाही 

मरारटोला 


४ धामनगांव 
५ - वडेगांव 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


२ - पांजरा 


३ - पांजरा 


१ – पांजरा 


अनुसूचित जमाती 


२ - कटंगटोला 


३ - छिपीया 


४ - झिलमिली 


- 


५ - लंबाटोला 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २२ , २०२१ / अग्रहायण १ , शके १ ९ ४३ 


९ 


, 


अनुसूची – चालू 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ५ ) 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


४ - रजेगांव 


१- रजेगांव 


अनुसूचित जमाती महिला 


२ - परसवाडा 

चिरामनटोला 


- 


३ - सिरपुर 
४ - मोगर्रा 

भादुटोला 
५ चारगांव 


३ - काटी 


५ - काटी 


सर्वसाधारण महिला 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
१ - काटी 

मरारटोला 
कन्हारटोला 
बाजारटोला 


२ - बघोली 


कलारटोला 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


६ - दासगांव खू . 


अनुसूचित जाती महिला 


१ – दासगांव खू . 
२ - दासगांव बु . 


३- डांगोरली 


४ 


तेढवा 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


४ - धापेवाडा 


७ - नवेगांव 


१ – किन्ही 


अनुसूचित जाती 


२ - निलागोंदी 
३ - सोनपुरी 

पोलाटोला 


४ - नवेगांव 


५ - देवरी 


६- सोनबिहरी 


७ - बलमाटोला 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


८ - धापेवाडा 


१ 


धापेवाडा 


सर्वसाधारण 


२ - मुरदाडा 


- 


३- महालगांव 


४ - लोधीटोला 


ना . - एक - अ -३ ( १६६५ ) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २२ , २०२१ / अग्रहायण १ , शके १ ९ ४३ 


, 


अनुसूची – चालू 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ५ ) 


५ - पांढराबोडी 


९ - पांढराबोडी 


सर्वसाधारण 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१ – पांढराबोडी 
२- लहीटोला 

कन्हारटोला 


३- लोहारा 


४ - बिरसी ( दा ) 


५- रायपूर 


१० - घिवारी 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
१ – गिरोला 

पिपरटोला 


ना . मा . प्र . 


२ - माकडी 


३ - उमरी 


४ ४ - निलज 


- 


५ - सिवनी 


६ - घिवारी 

गोंडीटोला 
लोधीटोला 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


६ - कामठा 


११ - गर्रा खु . 


१ – रावणवाडी 

गोंडीटोला 


अनुसूचित जमाती महिला 


२ - गर्रा खु . 


गर्रा बु . 


३- मुरपार 


४ - अर्जुनी 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


१२ - कामठा 


१ 


कामठा 


सर्वसाधारण महिला 


२ - बिरसी 


३- खातीया 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


७ - नागरा 


१३ - सावरी 


१ – सावरी 


ना . मा . प्र . महिला 


हलबीटोला 
लोधीटोला 


२ - अंभोरा 


३ 


- 


बटाना 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २२ , २०२१ / अग्रहायण १ , शके १ ९ ४३ 


११ 


, 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


१४ - नागरा 


१ 


नागरा 


सर्वसाधारण महिला 


चांदनीटोला 


कटंगटोला 


२ - नवेगांव 


नवाटोला 


३- जब्बारटोला 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


८ - रतनारा 


१५ - रतनारा 


१ 


रतनारा 


ना . मा . प्र . महिला 


२ - भानपुर 


जरताळ 


३ - सेजगांव 


कोहका 


सायटोला 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


१६ - दवनीवाडा 


१ – दवनीवाडा 


सर्वसाधारण 


- 


२ - वळद 


३ - कारुटोला 


४ - झाडुटोला 


खातीटोला 


५ - देवुटोला 


बिजाईटोला 


पिपरटोला 


६ - पार्डीबांध 


- 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


९ - एकोडी 


१७ - एकोडी 


१ – एकोडी 


सर्वसाधारण 


रामपुरी 
२ - दांडेगांव 


३- धामनेवाडा 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २२ , २०२१ / अग्रहायण १ , शके १ ९ ४३ 


, 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


१८ - गंगाझरी 


१ - गंगाझरी 


सर्वसाधारण महिला 


टिकायतपुर 
जुनेवानी 


संग्रामपुर 
२ - मजितपुर 
३ - सहेसपुर 


- 


४ - खळबंधा 


- 


५ - खर्रा ( पां ) 


६ - ओझाटोला 


पांगडी 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


१० - पिंडकेपार 


१ ९ - डोंगरगांव 


१ - डोंगरगांव 


ना . मा . प्र . महिला 


किडंगीपार 


२ - फत्तेपुर 
३ - मुंडीपार 


४ 


हिवरा 


- 


भागवतटोला 


५ - ढाकणी 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


२० - पिंडकेपार 


ना . मा . प्र . महिला 


१ – पिंडकेपार 

पिंडकेपार टोला 
२ - नंगपुरा मुर्गी 


३- लोधीटोला 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


११ - कुडवा 


२१ - कुडवा 


१- कुडवा 


ना . मा . प्र . 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


२२ - कटंगीकला 


१- कटंगीकला 


सर्वसाधारण 


२- बरबसपुरा 


३ - टेमनी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २२ , २०२१ / अग्रहायण १ , शके १ ९ ४३ 


१३ 


, 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


१२ - आसोली 


२३ - आसोली 


१ - आसोली 


सर्वसाधारण महिला 


२ - मुंडीपार 


३- नवरगांवकला 


४ 


- 


इस 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


२४ - दत्तोरा 


१ 


नवरगांव खु . 


अनुसूचित जाती महिला 


२- पोवारीटोला 


दागोटोला 


३- गुदमा 
४ मोरवाही 


५ - दतोरा 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


१३ - खमारी 


२५ - खमारी 


१ – खमारी 


ना.मा.प्र . 


हलबीटोला 


२ - चुलोद 


२६ - तुमखेडा खु . 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
१- अदासी 

सर्वसाधारण 
२ - तांडा 


३ - तुमखेडा ( खु . ) 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
१ – फुलचुरटोला 

सर्वसाधारण महिला 


१४ - फुलचुर 


२७ - फुलचुर 


२ - फुलचुर 


२८ - कारंजा 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
१ कारंजा 

सर्वसाधारण 
२- रापेवाडा 


चिचटोला 


३ - चुटिया 


, 


गोंदिया : 
दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१ . 


नयना गुंडे , 
जिल्हाधिकारी , गोंदिया . 


ना . - एक - अ -४ ( १६६५ ) . 


- 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


